महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१२ जून, २०१९ 


संदर्भ: सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेश समक्रमांक दि.१४.११.२०१८ 


आदेशा 


खालील नमूद अधिकाऱ्यांना या विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशान्वये अवर सचिव पदावर प्रपत्र 
बढती देण्यात आली होती. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.१३/०५/२०१९ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
आता या आदेशान्वये सदर अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील प्रपत्र बढतीस ६ महिने किंवा 
सध्याच्या मंत्रीमंडळाचा कालावधी संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


BH.) अवर सचिवाचे नाव प्रपत्र बढतीने पदस्थापना दिलेल पद 
१ श्री.गणेश गोपीनाथ बडे | मा.मंत्री, परिवहन, खारभूमी विकास यांचे कार्यालयातील स्वीय 
सहायक 
श्री.अ.बा.पाटणकर मा.मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालयातील स्वीय सहायक 
श्री.सि.फ.मोकाशी मा.मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे कार्यालयातील स्वीय सहायक 


2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१२२११८१३८१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
2  मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 
3) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
४ &  अन.मु.स./प्रधानसचिव/ सचिव, संबधीत मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
4) सह/उप सचिव (आस्थापना) , संबधीत मंत्रालयीन विभाग, मुंबई - ४०० 032 
&) सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन २१ 
७) श्री.गणेड गोपीनाथ बडे, श्री.अ.बा.पाटणकर, श्री.सि.फ.मोकाशी, अवर सचिव 
) 


निवड नस्ती कार्या१४. 


(३ 


